भूकर क्रमांक ३५६/अ/२/१, ग्राम हरियाली (पूर्व), 
कन्नमवार नगर, विक्रोळी, मुंबई येथील क्रांतिवीर 
महात्मा ज्योतिबा फुले रुग्णालयाच्या ४५ मीटरपेक्षा 
अधिक उंची उंचीस महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव 
संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम,२०१५ 
नुसार मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.४१८/नवि-२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४ 
संदर्भ:- कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. 
MH/EE/BP/Cell/GM/MHADA/ET-§92, दिनांक १२.०४.२०२४ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना - 


भूकर क्रमांक ३५६/अ/२/१ हरियाली (पूर्वी कन्नमवार नगर, विक्रोळी, मुंबई येथील क्रांतिवीर 
महात्मा ज्योतिबा फुले रुग्णालयाच्या सद्यस्थितीतील ६ मजली इमारतीचा पुनर्विकास करून सदर 
रुग्णालयाची इमारत ५८.८० मीटरपर्यंत उभारण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. रूग्णालयाच्या सदर इमारतीची प्रस्तावित उंची ५८.८० मीटर 
(बेसमेंट + ग्राऊंड + १ ते १३ वरील मजले) अशी आहे. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव 
संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम,२०१५ मधील तरतुदीनुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


भूकर क्रमांक ३५६/अ/२/१ हरियाली (पूर्वी कन्नमवार नगर, विक्रोळी, मुंबई येथील क्रांतिवीर 
महात्मा ज्योतिबा फुले रुग्णालयाच्या सद्यस्थितीतील ६ मजली इमारतीचा पुनर्विकास करून सदर 
रुग्णालयाची इमारत ५८.८० मीटरपर्यंत उभारण्याच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. सदर प्रकरणी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, 
२०१५ च्या अनुसूची-एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्याच्या 
किमान आवऱ्यकतांची पूर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.४१८/नवि-२१ 


२. उंच असलेल्या इमारतीत रुग्ण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 
प्रचलित मार्गदर्शक सूचना, निकष व मानके विचारात घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी. 

३. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अग्निडामन विभाग, इमारत प्रस्ताव विभाग, विकास नियोजन 
विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांनी/यंत्रणांनी वेळोवेळी सुचविलेल्या उपाययोजनांची/ 
नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन २०३४ मधील आवर्यक त्या तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. 

५. सदर नियमांच्या अंमलबजावणीची तसेच त्यानुषंगाने भविष्यात उदभवणाऱ्या कायदेशीर / 
न्यायीक/प्रशासकीय बाबीची सर्वस्वी जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची 
राहील. 

६. रूग्णालयाच्या बांधकामाचे कोणतेही वित्तीय दायीत्व शासनावर असणार नाही. 

७. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राज्य 
पर्यावरण प्रभाव परिक्षण प्राधिकरणाने दि.११.१०.२०२३ रोजीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात 
नमुद सर्व अटीं व शर्तीचे काटेकोर पालन करण्यात येईल. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०५१८४९१७८६२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, 
Vi D YA RAMAPPA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 1 089289d9878b7cb3441 8f1 11566 
3223ba1, postalCod ch 


HAMPAYYA a 
(विद्या हम्पय्या) 
शासनाच्या सह सचिव 
प्रत 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा / विधानपरिषद विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
८. वास्तुविशारद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
९. निवडनस्ती (कार्यासन नवि-२१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


